कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन SAT क्रमांक एसएलएस-१११६/(४४२/२०१६)/भाग-५/आ.(वर्ग-१)..(२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ११मे, २०१८. 


शासन आदेशा :- 
जलसंपदा विभागातील पुढील उप विभागीय अधिकारी यांना कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 


पदावर रुपये १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ६६००) या वेतनश्रेणीत खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ 


तदर्थ / तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


. श्री.अनंतराव नागनाथराव अनमोड (ज्ये.क्र.६५२) (अ.ज. 


axe) 


. श्री.जालींदर आश्रु पाचरुपे (ज्ये.क्र.६५५) (अ.ज.) 


२ 
३. श्री.अनिल कृष्णराव जाधव (ज्ये.क्र.६५७) (अ.ज,) 
४ 


. श्री.रमेश फत्तेसिंग पाडवी (ज्ये.क्र.६६२) (अ.ज.) 
५. AIRS राजाराम सोनवणे (ज्ये.क्र.८५८) (अ.ज.) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ / तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 


देण्यात येत आहे :- 


१) सदर तदर्थ पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 


दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात 


दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही उप विभागीय अधिकारी संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 


x 


त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरीळ अधिकाऱ्यांना सदर 


पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 


AN 
— 


अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
३. पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११६/(४४२/२०१६)/भाग-५/आ.(वर्ग-१)..(२) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नावा | सध्या धारण करीत असलेले | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
1 १_| २ ३ PB षु 
वि श्री.अनंतराव उप विभागीय अधिकारी, | कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व | रिक्‍त पदी 
नागनाथराव अनमोड | विष्णूपुरी प्रकल्प उपविभाग | पैनगंगा प्रकल्प (भू- | (विनंतीनुसार) 
क्र.१०, लोंढेसांगवी, ता.लोहा, | विकास) विभाग, नांदेड 
जि.नांदेड 
२. _ श्री.जालिदर आश्रु jor विभागीय अधिकारी, | सहायक मुख्य अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
पाचरुपे अ.अ., लाभक्षेत्र विकास | उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
प्राधिकरण, अहमदनगर. जलसंपदा विभाग, 
नाशिक. 
३. _ श्री.अनिल कृष्णराव | उप विभागीय अधिकारी, भामा | उप अधीक्षक अभियंता, | रिक्‍त पदी 
जाधव आसखेड विभाग, स्वारगेट, | बीड पाटबंधारे प्रकल्प 
पुणे. मंडळ, परळी-वैजनाथ, 
जि.बीड 
शि श्री.रमेश फत्तेसिग | उप कार्यकारी अभियंता, लघु | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी 
पाडवी सिंचन (जलसंधारण) विभाग, | तांत्रिक कक्ष, लाभक्षेत्र 
जळगांव. विकास प्राधिकरण, बीड 
५. | Se राजाराम उप विभागीय अधिकारी, | उप अधीक्षक अभियंता, | रिक्‍त पदी 
सोनवणे सारंगखेड प्रकल्प उपविभाग | दक्षिण कोकण पाटबंधारे 
दोंडाईचा, ता.शिंदखेडा | प्रकल्प मंडळ, ओरोस 
जि.धुळे. जि.सिंधुदुर्ग. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 


सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०१५ नुसार महसूली विभागाचे 


वाटप करण्यात आलेले आहे. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ५०/५५ च्या वर्षाच्या पुनर्विलोकनाच्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


६. सदर पदोन्नत अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 


झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, 


दि.३०.०४.१९९१ मधील तरतूदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची 


कृपया नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११६/(४४२/२०१६)/भाग-५/आ.(वर्ग-१)..(२) 


७. 


वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत 


शासनास doesttclass 1.wrd @maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 


८. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१११५५४३७४०२७ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gang: ingarkai 
unl ANG ALAM) wxicri:c“coveimmencor tahaasna ou-watert 
\e ICode=400032, ‘Mahi 
2.5.4.20=8b251 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfad 


Gangarkar vite er aaa 
(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व महासंचाळक/कार्यकारी Gasp, जलसंपदा विभाग 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य, जलसंपदा विभाग. 

संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई 

खाजगी सचिव, मा.राज्य मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई 

संबंधीत अधिकारी. (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


